विमुक्त जाती भटक्या जमाती या घटकांसाठी सुरू 
असलेल्या wd चव्हाण मुक्‍त वसाहत 
योजनेंतर्गत लाभार्थी निवडीबाबत... . 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास , बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांकः गृनियो-२०२०/प्र.क्र.9३/विजाभज-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-३२. 
दिनांक :११ जानेवारी, २०२१. 


संदर्भ - १) शासन निर्णय इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग-क्र.गृनियो-२०१७/प्र.क्र.६०/विजाभज-१ 
दि.२४.०१.२०१९ व समक्रमांकाचे शासन शुद्धीपत्रक दि.०८.०१.२०१९ 


प्रस्तावना - 
संदर्भाधीन नमुद दि.२४.०१.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये विमुक्त जाती भटक्या जमाती या 
घटकांसाठी सुधारीत यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच 
संदर्भाधीन नमूद शासन शुद्धीपत्रक दि.०८.०१.२०१९ अन्वये सदर योजनेमध्ये काही सुधारणा केलेल्या आहेत. 
सदर योजनेसंदर्भात लाभार्थी निवड करतांना विधवा / विधुर /अपंग / अनाथ / परितक्त्या / वयोवृद्ध या 
व्यक्‍तींना प्राधान्य देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे:- 


शासन निर्णय - 
विमुक्‍त जाती भटक्या जमाती या प्रवर्गासाठी सुरू यठावंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजने अंतर्गत 
लाभार्थी निवड करतांना विधवा / विधुर /अपंग / अनाथ / परितक्त्या / वयोवृद्ध या व्यक्‍तींचा प्राधान्याने समावेठा 
करण्यात यावा. 
सदरहू शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०११११६२८४११६२२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Anand Arjun Mali: 


(आनंद माळी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रतिः- 
१. मा. राज्यपालांचे सचिव राजभवन मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अ.मु.स. / प्र.स / सचिव मंत्रालय मुंबई 
३. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे खाजगी सचिव मंत्रालय मुंबई 
४. मा.मंत्री व मा.राज्यमंत्री (सर्वी यांचे खाजगी सचिव महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय मुंबई 
५. मा.विरोधी पक्षनेता विधानसभा विधानभवन मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः गृनियो-२०२०/प्र.क्र.9३/विजाभज-१ 


मा.विरोधी पक्षनेता विधानपरिषद विधानभवन मुंबई 

अप्पर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव ग्रामविकास विभाग मंत्रालय मुंबई 

. मा. प्रधान सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, यांचे स्वीय सहायक मंत्रालय मुंबई 
महालेखापाल महाराष्ट्र -१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 
१०.जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, वसंतराव नाईक तांडा/वस्ती सुधार योजना जिल्हास्तरीय समिती, सर्व. 
११.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, लातूर. 

१२.संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे 

१३.प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण, लातूर विभाग, सर्व. 

१४.सहायक आयुक्‍त, समाज कल्याण, सर्व. 

१५.जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, सर्व. 

१६.जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व. 

१७.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१८. लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, मुंबई. 

१९.सह सचिव (अर्थसंकल्प), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२०.उप सचिव (का-१४१३) नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२१.उप सचिव (व्यय-१४) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२२.सर्व उपसचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, इमाव, बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय 
२३.कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), इमाव, बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय. 

२४.निवड नस्ती, विजाभज-१ 


oN SG —& 


पृष्ठ २ पैकी २ 


